वस्त्र मंत्रालय, नवी दिल्ली व फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स 
ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने दि. 
२९ ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत आयोजित 
करण्यात येणा-या "टेक्नोटेक्स-२०१९" या आंतरराष्ट्रीय 
प्रदर्शनासाठी भागीदारी शुल्क मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 
तिसरा मजला, मंत्रालय (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. जावप्र- २९१९/प्र.क्र.४४/ 
टेक्स -१(ब), दिनां क ८.८.२०१९ . 


शुद्धीपत्रक :- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील पहिला परिच्छेद रद्द करुन खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा-- 

वस्त्र मंत्रालय, नवी दिल्ली व फेडरेडान ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री यांच्या संयुक्‍त 
विद्यमाने दि. २९ ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत बॉम्बे एक्झिबिडान सेंटर, मुंबई येथे आयोजित 
करण्यात येणा-या " टेक्नोटेक्स-२०१९" या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भागीदार राज्य म्हणून सहभागी 
होण्यासाठी रु.२०,००,०००/- + जी.एस.टी. (१८%) रु.३,६०,०००/- असे एकूण रु.२३,६०,०००/- (अक्षरी 
रुपये तेवीस लाख साठ हजार फक्त) इतके भागीदारी शुल्क मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर रकमेपैकी रु.२०,००,०००/- इतक्या रकमेमधून १०% टी.डी.एस. व टी.डी.एस. च्या रकमेच्या 
8% शिक्षण शुल्क वजा करुन उर्वरित रक्‍कम रु. १७,९२,०००/- + जी.एस.टी. (१८%) रु.३,६०,०००/- असे 
एकूण रु. २१,५२,०००/- ( अक्षरी रुपये एकवीस लाख बावन्न हजार फक्त) फेडरेडान ऑफ इंडियन चेंबर्स 
ऑफ कॉमर्स अन्ड इंडस्ट्री या संस्थेस अदा करण्यात यावी. संस्थेने सदरचा खर्च विहित पद्धतीने करुन 


त्याबाबतचा अहवाल आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांना सादर करावा. 


संस्थेचे नाव पॅन क्रमांक देयकाची रक्कम टी.डी.एस. (स्तंभ | शिक्षण शुल्क निव्वळ देय 
(भागीदार शुल्क + | क्र.४ मधील | (स्तंभ क्र.५ रक्‍कम 
GST) (रु. भागीदारी मधील (रु. 
शुल्काच्या १०%) | रकमेच्या ४%) 
(रु.) (रु.) 

२ ३ 1 ee. = 4 ६ | ow 
Federation of Indian | AAACF1282 रु. 20,00,000/- रु.2,00,000/- रु. 8,000/- 21,52,000/- 
Chambers of -- रु. 3,60,000/- 

Commerce and fo _________________ 
गण रु. 23,60,000/- 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 


२. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८२७१६१९२८२७०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


ane GS O&M 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


. Digitally signed by P1 \jeet Ki 
Prasenjeet 1 0001 
5 42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c 


st=Mal htra, 
Karlekar ae a 


Date: 2019.08.27 16:30:31 +05'30' 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई . 
. सचिव (वस््रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई ४०० ०३२ 


, सहसचिव (टेक्स-१(ब)) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 


मुंबई ४०० ०३२. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

सचिव , वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नवी दिल्ली- ११० ०११ 

डायरेक्टर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री , HELIA हाऊस, तानसेन 
मार्ग, नवी दिल्ली-११०००१. 


१०. डायरेक्टर, HSM ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री , कृष्णामाई बिल्डींग, सर 


पोचखानवाला रोड, वरळी , मुंबई ४०० ०३०. 


११. अवर सचिव, १७-स / कक्ष अधिकारी १६-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई ४०० ०३२. 


१२. कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. निवडनस्ती ( टेक्स-१ (ब)), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


